अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक 
०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र. २०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ १) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठसू- १०२४/प्र.क्र.०४/का.१४२७, 

दिनांक: ०९/०१/२०२४. 

२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठसू- १०२३/प्र.क्र.७८/का.१४२७, 
दिनांक: १९/१०/२०२३. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही - २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१/०६/२०२१. 

४) शासन परिपत्रक क्रमांक: एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/का.१२, 
दिनांक १३/०७/२०२१. 


शासन परिपत्रक:- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, गट -अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
१/०१/२०२२ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१ या कालावधीची) अंतिम ज्येष्ठतासूची 
नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठसू- १०२४/ प्र.क्र.०४/का.१४२७, दिनांक ०९/०१/२०२४ अन्वये 
प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. तसेच, सदर संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२२ 
ते दिनांक ३१/१२/२०२२ या कालावधीची) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक 
ज्येष्ठसू- १०२३/प्र.क्र.9८/का.१४२७, दिनांक १९/१०/२०२३ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
“सहसंचालक, गट -अ* संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०२३च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भात कोणतेही 
आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. त्यानुसार “सहसंचालक, गट -अ* संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१/०१/२०२३ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२२ ते दिनांक ३१/१२/२०२२ या कालावधीत कार्यरत) अंतिम 
ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांकः बीसीसी- 
२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्न्तीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गातील 
पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आळेली 
आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाच्या सदर 
ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र. २०/का.१४२७ 


३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी हे परिपत्रक व सोबतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गातील संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत 
अभिलेख्यावर ठेवावी. 

४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२०१४५३५८००१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


igitally signed by BALASO BABURAO GAIKWAD 


Di 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 

2. 


5.4.20=2b5443d9741 cb6d928f4ffcdd31b58a9b2f2dc4e476d3e495d3 
213754d38a2c3, postalCode=400032, st=Mah 


arashti 
G A | KWA D ) INumber=0C658F59A3D96E6EFAD602755C1BD146CA303FCOFBO 
A70CDDCSA2D8A 19F5BCOC, ‘BALASO BABURAO GAIKWAD. 
Date: 2024.02.20 15:04:48 +05'30' 


(बा. बा. गायकवाड) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 

२) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र.२०/का.९४२७, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सहसंचालक, गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीची 


यम ३ 


नियम ३ 
(२)(ब) २ ज्येष्ठतेचा 
नुसार शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव aa जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात et i सेतानिदतीचा शेरा 
ज्येष्ठता मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष दिनांक दिनांक 
रुजू दिनांक 
क्रमांक 


श्री.दि.स.राजूरकर ०९-०४-१९६७ २९-१२-२०१२ | २९-१२-२०१२ | ३०-०४-२०२५ | पदोन्नत ३/१०/२२ 


: 'पदोन्नती नाकारली 
र्‌ श्री.ध.गं.सुटे १७-११-१९६६ अजा ०६-०४-२०१६ | ०१-११-२०१३ | २३०-११९-२०२४ निवडसूची ली 
वडसूची २०२२-२३ 
श्री 


३ .पु.हि.भगुरकर ना ३०-०८-१९६५ खुला ३१-१२-२०१४ | ३१-१२-२०१४ | ३१-०८-२०२३ | पदोन्नत ३०/१२/२२ 
२४-०४-१९६६ खुला ०२-०७-२०१६ | ०१-१०-२०१५ | ३०-०४-२०२४ 

१४-०१-१९६६ वुई १४-०७-२०१६ | ०९-११-२०१५ 
०१-०७-२०१६ | ०१-०७-२०१६ | ३०-११-२०२४ 

०४-०७-२०१८ | २३-०३-२०१७ | ३१-०५-२०२२ । सेवानिवृत्त ३१/५/२२ 


०२-०५-१९७१ | अस्थिव्यंगा/ | (५५९९-२०१८ | ०९-०९-२०१७ | ३९-०५-२०२९ 


श्रीमती क्र. दि. आडिवरेकर १७-१२-१९७३ ०७-०८-२०१९ | ०१-०९-२०१७ | ३१-१२-२०३१ 


श्री. म. का. भांगे | प | ०५-०८-१९६८ भज ०१-०८-२०१९ | ०१९-०९-२०१७ | ३१-०८-२०२६ 
श्रीमती रु.ज.पाटील | प | १६-०७-१९६७ वुई ०८-११-२०१९ | १७-०२-२०१८ | ३१-०७-२०२५ 


श्री.सु.ना.गवळी १०-०५-१९६९ ०५-०६-२०१९ | ०५-०६-२०१९ | ३१-०५-२०२७ 


श्री.सं.भ.कोलगणे ०८-०२-१९६७ | अस्थिव्यंग १७-०९-२०२१ | १७-०९-२०२१ | २८-०२-२०२५ 
श्री.ह.ल.माळी ०१-०१-१९६७ १३-१०-२०२१ | १७-०९-२०२१ | ३१-१२-२०२४ 
श्री.अ.अ.खंडारे ०५-११-१९७३ खुला १३-१०-२०२१ | १७-०९-२०२१ 
श्री.कि.प्रगिरगांवकर ०८-०७-१९६६ खुला २९-११-२०२१ | १७-०९-२०२१ | ३१-०७-२०२४ 
श्रीमती स.मि.मु-हेकर (श्रीमती स.सु.भालेराव) २५-०८-१९६७ खुला १७-०९-२०२१ | १७-०९-२०२१ | ३१-०८-२०२५ 
श्रीमती रु.प्र.थोते (श्रीमती रु.श.भुसारी) १०-०४-१९७४ खुला १७-०९-२०२१ | १७-०९-२०२१ 
श्री.प्र.रा.केभावी ०४-०२-१९७४ खुला ०७-१०-२०२१ | १७-०९-२०२१ | २९-०२-२०३२ 
श्री.ज्ञा.ब.आंबेकर १२-०९-१९६५ १६-०१-२०२३ | १७-०९-२०२१ | ३०-०९-२०२३ 


श्रीमती उ.ग.नाईक (श्रीमती उ.व.आंबेव्हाळकर) २९-०३-१९७५ खुला १७-०९-२०२१ | १७-०९-२०२१ | ३१-०३-२०३३ 


=) 


> 


QV खुला [5२९२२२३२०२ 
३१-०५-१९७५ अजा २६-१२-२०२२ | ३०-११-२०२२ | ३१-०५-२०३३ 
०५-०९-१९७२ | विमाप्र | २८-१२-२०२२ | ३०-११-२०२२ | ३०-०९-२०३० 


श्रीमती सि.प्र.जोशी २२-०९-१९६७ खुला ११-१०-२०२१ | ११-१०-२०२१ | ३०-०९-२०२५ 


०७-११-१९६४ अज २३०-११-२०२२ | ३०-११-२०२२ | २३०-११-२०२२ RIFT ३०/११/२२ 
२८-०६-१९७४ खुला २७-१२-२०२२ | २७-१२-२०२२ | ३०-०६-२०३२ 


4 ना - नाम र Digitally signed by BALASO BABURAO GAIKWAD 


पदोन्नती BALASO BABURAO DN: CN = BALASO BABURAO GAIKWAD, C = IN, S = 
4* प - पदोन्नती Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
GAIKWAD OU = PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2024.02.20 15:06:55 +05'30' 


E:\GR for upload २० feb ROR WND १.१.२२_१.१.२३ Final (१) 


